कारागृहातील बंद्यानां देण्यात येणा-या आहाराबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आहार 
- तज्ञांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारीत आहार 
* देण्यासाठी येणा-या खर्चास भान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस २००४/ प्र.क्र.४७/ पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २००५. 


' वाचा:- १) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. यांचे पत्र क्र.जटीया/ 
१०९९/२००४/कक्ष:३, दि.९.२.२००४. 
. 8) शासन अधिसूचना गृह.विभाग क्र.एमआयएस २००४/सीआर-४७/ 
'पीआरएस-२, दि.२४.०५.२००५. 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र: एमआयएस २००४/ प्र.क्र.४७/ 
'पीआरएंस-२ दि.२०.०६.२००५; . 
४) शासन पत्र,गृह विभाग क्र.एसयुपी ११०१/सीआर ८४/बीयुडी-१ 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २००५. 


शासन निर्णय :- Re. पिटीशन क्र.१७९९/२००४ दि पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील Rate व इतर 
“सह Re पिदीशन क्रॅ.११३७/२००४ लिऑन जोहनेस डी.व्हेरीस विरुध्द महाराष्ट्र शासन. व इतर या 
प्रकरणी मा.उच्छ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार .बंद्यांच्या आहारात सुधारणा करण्याबाबत शासन 
अधिसूचना, गृह चिभाग, क्र.एमआयएस २००४/सीआर-४७/ पीआऑरएस-२, दि.२४ मे, २००५ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आली आहे. मा.न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक 
असल्याने येणारा खर्च तूर्त मंजूर तरतूदीतून भागविण्यास शासन निर्पय,गूह विभाग क्र: एमआयएस 
२००४/प्र.क्र.४७/पीआरएस-२, दि.२०.०६.२००५.अन्पये मंजूरी देण्यात आलेली होती. बंधांना द्यावयाच्या 
सुधारीत आहाराकरीता येणाऱ्या एकूण रु.२,९७,००;०००/- (ort दोन कोटी सत्त्यान्नव लक्ष फक्त) 
(मध्यवर्ती तुरुंगाकरीता रु.२,०५,०३,०००/- आणि जिल्हा तुरुंगाकरीता रु.९१,९७,०००/-) इतक्या 
खर्चास खालील अटी व शर्थीच्या अधिन राहून शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 


(१) जुलैच्या पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झालेल्या 'तरतूदीमधून तुर्त केवळ ३०% रक्‍कम 
खर्चासाठी उपलब्ध करण्यात येत आहे, 

(र) खर्चासाठी अधिक रक्‍कम आवश्यक असल्यास कारागृह महानिरीक्षक यांनी संपूर्ण 
समर्थनासह अपवादात्मक प्रकरणी एक विशेष बाब म्हणूनं स्वतंत्र प्रस्ताव 
शासनाकडे सहमतीसाठी पाठवावा, . 


2. यासाठी मध्यवर्ती कारागृहांसाठी होणारा! खर्च मागणी क्र.बी-५ मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (०१) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६ ००३५) (दत्तमत) ५१ आहार खर्च तसेच जिल्हा कारागृहांसाठी 
होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५ मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (०२) जिल्हा. तुरुंग (२०५६ ००४४) 


Di हेन अ असा 


Oe .)-५१ आहार खर्च-या लेंखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २००५-०६ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


य 


3 हा शासन निर्णय विक्षर्ल्वभार्चीच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. सीआर ४०६/०५/व्यय-८, 
दि.२३-६.२००५ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


आजवरी 


( आ. aoa) 
कार्यासन अधिंकारी,महाराष्ट्र शासन,गृष्ठ विभाग. 


He, er - व 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह "पमृहानिरीक्क '(मुख्यांलबो; TERNS राज्य, 'पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई/ 'पूर्व Rain, नागपूर/पश्‍चिम विभाग, 
शि , _ पुणे/मध्य विभाग, औरंगाबाद. 
“.>-महालेखापाल-१/२-[लेंखा व॑तअनुज्ञेवंता / लेखा 'परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
<“सर्व्र Pres ater अधिकोरी. 
सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती जिल्हो कारागृहे. 
co वित्त व्रिभ्मग, व्ययनदामंत्रलकमुंबई-३२ 
"*"अंधरसचिवतबीपुडी-१/ गृह विमोग,नेत्रालय,मुंबेइ-३२ 
निवड'-मस्ती,पीओरएस*२.गृह  विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


+ whet 


Dégeamileiges 2120S OWL ET TER 


